महाराष्ट्रातील काजूच्या सर्वकष 
विकासासाठी “काजू फळपिक विकास 
योजना” लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: काविधो-२०२०/प्र.क्र.१७६/९-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१६ फेब्रुवारी, 2023 


संदर्भ:- 


१. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: काविधो-२०१८/प्र.क्र.१८३/९-अ, दि. १८ जुले, २०१८ 

२. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:काविधो-२०१८/प्र.क्र.१८३/९-अे, दि.२० नोव्हेंबर, २०१८ 

३. समिती अध्यक्ष तथा तत्कालीन मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन, महाराष्ट्र राज्य यांनी 
दिनांक २८ मार्च, २०१९ अन्वये सादर केलेला काजू फळपिक विकास समितीचा अहवाल. 

४. काजू फळपिक विकास समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सादरीकरण करण्यासाठी 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे दिनांक २८.०१.२०२१ रोजी आयोजित केलेली बैठक. 

५. संचाळक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून प्राप्त झालेले 
जा.क्र. कृुआ/फलो-२/काजू धोरण/५६२१/२०२२, दिनांक १२.०२.२०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


काजू फळपिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत होतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात 
घेवून महाराष्ट्रातील काजूच्या सर्वकष विकासाचे एक निश्चित धोरण तयार करण्यासाठी 
मा.तत्कालीन राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाळी शासन 
निर्णय, क्र.काविधो-२०१८/प्र.क्र.१८३/९-अ, दि.१८ जुले, २०१८ अन्वये “काजू फळपिक विकास समिती” 
गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये राज्यातील संपूर्ण कोकण विभागाचा समावेश 
करण्यात आला होता. तद्नंतर दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये समितीच्या 
कार्यक्षेत्रामध्ये कोकण विभागाव्यतिरिक्‍त कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा व चंदगड या काजू उत्पादक 
तालुकक्‍्यांचाही समावेश करण्यात आला. काजू फळपिक विकास समितीने सदर प्रस्तावित धोरणाच्या 
अनुषंगाने जिल्हा स्तरावरील स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन काजू फळपिकाशी संबंधित शेतकरी, 
प्रगतीशील काजू बागायतदार, प्रक्रिया उद्योजक, व्यापारी, रोपवाटीकाधारक, शास्त्रज्ञ, बँका, कृषि 
विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून काजू फळपिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत 
येणाऱ्या समस्यांबाबतचे अभिप्राय प्राप्त करुन घेतले. काजू फळपिकाशी संबंधित विविध वर्गाकडून प्राप्त 
झालेल्या सूचना व अभिप्राय याबाबत विचार विनिमय करुन समितीने (१) लागवड विषयक धोरणात्मक 
शिफारशी, (२उत्पादन वाढ विषयक धोरणात्मक शिफारशी, (३) प्रक्रिया उद्योग उभारणी विषयक 
धोरणात्मक शिफारशी व (४) चाळू असणाऱ्या प्रक्रिया उद्योजकांना सहाय्य विषयक धोरणात्मक शिफारशी 
अशाप्रकारे चार प्रकारच्या धोरणात्मक शिफारशींचा समावेश असलेला अहवाल सादर केला. 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०२०/प्र.क्र.१७६/९-ओ 


काजू फळपिक विकास समितीने अहवालाद्वारे सादर केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने 
शिफारशींशी संबंधित विभागांकडून अभिप्राय प्राप्त करुन घेण्यात आले व तद्नंतर दिनांक २८.०१.२०२१ 
रोजी शिफारशींशी संबंधित विभागांची मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात 
येऊन सादरीकरण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे काजू उत्पादक शोतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत 
दिनांक २६.१०.२०२१ रोजी तत्कालीन उप मुख्यमंत्री महोदयांकडे झालेल्या बैठकीत मा. उप मुख्यमंत्री 
महोदयांनी दिलेले निर्देश विचारात घेऊन तयार केलेल्या महाराष्ट्रातील काजूच्या सर्वकष विकासासाठी 
काजू फळपिक विकास योजना लागू करण्याच्या विभागाच्या प्रस्तावास मंगळवार दिनांक १३.१२.२०२२ 
रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. त्यास अनुसरुन राज्यात “काजू फळपिक 
विकास योजना” लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे.. 
शासन निर्णय: 

राज्यात पुढीलप्रमाणे “काजू फळपिक विकास योजना” सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षापासून 
पुढील पाच वर्षासाठी लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानंतर योजनेचे मुल्यमापन करुन सदरहू 
योजना पुढे चाळू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. 


(१) योजनेची उद्दीष्टे: 
|. लागवडीसाठी कलमे उपलब्ध करण्याकरिता रोपवाटिकांची सुविधा निर्माण करणे. 
॥. काजूची उत्पादकता वाढविणे. 
॥. काजू बोंडावरील प्रक्रियेस चालना देणे . 
॥/. काजू उत्पादक शेतकरी व काजू प्रकल्प धारकाला अर्थसहाय्य करणे. 
१. लागवडीपासून प्रक्रिया व मार्केटिंग विषयक मार्गदर्शन करणे. 
१. रोजगार निर्मिती करणे. 
(२)) योजनेची व्याप्ती: 
राज्याच्या अखत्यारितील संपूर्ण कोकण विभाग व कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा 
या तालुक्यांचे क्षेत्र. 


(३) योजनेंतर्गत आर्थिक मापदंड व अर्थसहाय्य: 
काजू फळपिक विकास योजनेंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या बाबींपैकी ज्या बाबींना शासकीय 
तरतूदीतून अर्थसहाय्य करावयाचे आहे अज्ञा बाबींसाठी शासनाच्या इतर योजनांमधून अर्थसहाय्य 
करण्यात येत असल्यास, अशा बाबींकरिता अर्थसहाय्याचे मापदंड सदर प्रचलित योजनेतील 
मापदंडानुसार राहतील. 
(3) & लार्भार्थ्याच्या पात्रतेचे निकष: 
लाभार्थ्याच्या पात्रतेचे निकष विभागाच्या संबंधित प्रचलित योजनेतील तरतुदीनुसार राहतील. 


(५ aa मर्यादा: 
क्षेत्र मर्यादा विभागाच्या संबंधित प्रचलित योजनेतील तरतुदीनुसार राहील. 


(६) नवीन काजू फळपिक विकास योजनेकरिता काजू फळपिक विकास समितीने केलेल्या 
खालील शिफारशींस व त्याअनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीस मान्यता देण्यात येत असून 
शिफारशींश्ी संबंधित विभागाने त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०२०/प्र.क्र.१७६/९-ओ 


।(आओलागवडविषययकधोरणात्मकशिफारशी: [उ | लागवड विषयक धोरणात्मक शिफारशी: 


शिफारस शिफारस करावयाची कार्यवाही 
क्रमांक 
शिफारस । मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुतर्फा | राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व 
क्रमांक १ | उपलब्ध जागेवर काजू कलमांची | वन विभागाने यासंदर्भात कार्यवाही 
लागवड करण्यात यावी, तसेच ओरिसा, | करावी. 
केरळ, कर्नाटक राज्यांच्या धर्तीवर 
वन जमिनीवर काजू लागवड करण्यात 
यावी. 
शिफारस | राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी ३३ कोटी | सदरहू योजना बंद झाल्याने शिफारस 
क्रमांक २ | वृक्षलागवड योजनेत काजू फळपिकाची | मान्य करता येत नाही. परंतु, 
जास्तीत जास्त क्षेत्रावर लागवड | लागवडीच्या शासनाच्या इतर 
करण्यात यावी. योजनेमध्ये प्राधान्याने काजू या 
फळपिकाची लागवड करण्यात यावी. 
शिफारस ।ज्या क्षेत्रावर होतकरी जमीन कसत आहे | vated फळपिक लागवडीच्या 
क्रमांक ३ ।व सदरील जमीन पडीक आहे. परंतु, | योजनेच्या निकषांनुसार लाभ देण्यात 
त्याचा त्या पडीक जमीन क्षेत्रावर | यावा. 
मालकी हक्क प्रस्थापित करण्याकरिता 
महसूली नोंदी उपलब्ध नाही. 
अशा शेतकर्‍यांना कोणतेही कागदपत्र 
न मागता ५० काजू कलमे, खते व 
किटकनाडकांच्या लाभासह एकवेळ 
मोफत लाभ देण्यात यावा. 
शिफारस | कोकण विभागात ४२,००० हेक्‍टर क्षेत्र | वन विभागाची परवानगी घेऊन लागवड 
क्रमांक ४ | dyad वन व्यवस्थापन समितीकडीळल | करण्यात यावी. प्रस्तावास केंद्र 
वन संज्ञा अंतर्गत समाविष्ट असून | शासनाची मान्यता घेण्यात यावी. 
शेतकऱ्यांना दिलेल्या वन पट्यांमध्ये 
काजू लागवडीस परवानगी देण्यात 
यावी. 
शिफारस | Fates फळबाग लळागवड व | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
क्रमांक ५ | भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड । हमी योजनेंतर्गत काजू लागवडीस 


योजना या दोन्ही योजनांना कोकण 


मान्यता देण्याकरिता नियोजन विभागाने 


विभागामध्ये कमी प्रतिसाद मिळत 


कार्यवाही करावी. स्व.भाऊसाहेब 


असल्याने रोहयो अंतर्गत फळबाग 


फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये 


लागवड योजना जास्त सुटसुटीत व 


ठिबक सिंचनाची we कोकण 


परिणामकारक असल्याने सदर योजना 
पुन्हा चाळू करण्यात यावी. 


विभागासाठी ठिथील करण्यात आली 
आहे. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०२०/प्र.क्र.१७६/९-ओ 


शिफारस । सामाईक शोती कसत असलेल्या | यासंबंधी प्रचलित नियमानुसार 
क्रमांक ६ | शोतकऱ्यांकडून Indemnity bond | कार्यवाही करण्यात यावी. 
घेऊन अशा शेतकऱ्यांस संपूर्ण सामाईक 
जमीनीवर काजू लागवड करण्यास 
परवानगी देण्यात यावी. 
शिफारस javier कळमे / रोपे उपलब्ध | शासनाच्या प्रचलित योजनांमधून 
क्रमांक ७ । होण्यासाठी रोपवाटिका बळकटी | खाजगी काजू रोपवाटिकांना प्राधान्याने 
करणाकरिता खाजगी क्षेत्रातील अनुदान देण्यात यावे. कोकण 
रोपवाटीका स्थापन करणे व | विभागातील शासकीय रोपवाटिकांना 
बळकटीकरण करणेकरिता अनुदान | काजू कलमे उत्पादन करण्यासाठी 
उपलब्ध करुन देण्यात यावे. प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन देण्यात 
यावा. 
शिफारस | उपरोक्त सर्व शिफारशी कोल्हापूर | शिफारस मान्य करण्यात यावी. 
क्रमांक ८ । जिल्ह्यातील काजू लागवडीखालील 


तालुक्‍्यांनाही लागू करण्यात याव्यात. 


(ब) उत्पादनवाढ विषयक धोरणात्मक शिफारशी: 


शिफारस । उत्पादकता वाढविण्याकरिता योजना । प्रचलित योजनेच्या उपलब्ध 
क्रमांक १ । प्रस्तावित करण्यात याव्यात. निधीतून उत्पादन वाढीकरिता 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात 
यावा. 
शिफारस । काजूचे उत्पादन वाढविण्यासाठी काजू | शासनाच्या प्रचलित योजनेनुसार 
क्रमांक २ | लागवडीस सुरुवातीची ४ वर्षे पाण्याची सुविधा | अनुदान देण्यात यावे. 
उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. 
काजू फुलोऱ्यावर येण्याच्यावेळी पाणी 
दिल्यास, उत्पादनात ४० % वाढ होत 
असल्याचे आढळून आले असल्यामुळे काजू 
फळपिकास ठिबक सिंचनाकरिता ७५ % 
अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात यावे. 
शिफारस | डोंगर उतारावरील काजू लागवड क्षेत्रास | (शफारस क्र. ३ व ४- 
क्रमांक ३ । सिंचन सुविधेकरीता १०,००० लिटर पाण्याची | डोंगराच्या चढावर टाकीत पाणी 
टाकी व पाईपलाईनकरिता ५० % अनुदान | भरण्यासाठी पाण्याच्या स्त्रोताची 
देण्यात यावे. उपलब्धता ही बाब अडचणीची 
ठरेल. शोतकऱर्‍यास अधिकचे 
वीज बील भरावे लागेल. त्यामुळे 
प्रचलित शेततळ्याच्या 
योजनेबरोबर प्लॅस्टीक 
उपलब्ध करुन घेण्यात यावे. 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०२०/प्र.क्र.१७६/९-ओ 


| शिफारस 
क्रमांक ५ 


शेतकऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार बोअरवेळ व 
पंप याकरिता ५० % अनुदान देण्यात यावे. 


प्रचलित योजनेच्या निधीतून 
सिंचन विहीरी देण्यात याव्यात. 


शिफारस 
क्रमांक ६ 


Cashew & Coco Development Board 
यांचे कार्यालय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुरु 
करावे. 


केद्र शासनास प्रस्ताव सादर 
करावा. 


(क) प्रक्रिया उद्योग उभारणीविषयक धोरणात्मक शिफारशी: 


शिफारस 
क्रमांक १ 


काजू बोडाचे उत्पादन बहुतांशी वाया जात 


याबाबत कोकण कृषी 


असल्याने त्यापासून शितपेय उत्पादनाकरिता 
अनुदान देण्यात यावे. 


विद्यापीठाने संशोधन करुन 
प्रचलित योजनेतून मुख्यमंत्री 
कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 
तसेच प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न 
प्रक्रिया उद्योग योजना (PMEME) 
योजनेतून अनुदान देण्यात यावे. 


शिफारस 
क्रमांक २ 


द्राक्षापासून वाईन तयार करणाऱ्या उद्योगांच्या 


याबाबत शासनाने सव 


धर्तीवर काजू वाईन उद्योगांनाही उत्पादन 
शुल्कातून वगळण्यात यावे. 


फळपिकांपासून वाईन तयार 
करण्याच्या अनुषंगाने 
धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. 


शिफारस 
क्रमांक ३ 


काजू बोडाचे fermentation वेगाने होत 


मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया 


असल्याने शेतकरी गटामार्फत काजू बोंडाचा 


योजना तसेच प्रधानमंत्री सूक्ष्म 


रस काठून ते साठवणुकीसाठी शीतगृह 
उपलब्ध करुन देणे व उर्वरीत चोथ्यापासून 


अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 
(PMFME) या योजनेतून अनुदान 


पशुखाद्य तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात 
यावे. 


देण्यात यावे 


शिफारस 
क्रमांक ४ 


काजू बोडापासून रस तयार करण्याचे तंत्रज्ञान 
विकसित करण्यात यावे व अशा प्रक्रीया 
उद्योगांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन द्यावे. 


कोकण कृषी विद्यापीठाने 
याबाबत संशोधन करावे. तसेच 
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया 
योजना तसेच प्रधानमंत्री सूक्ष्म 
अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 
(PMFME) योजनेतून अनुदान 
देण्यात यावे. 


शिफारस 
क्रमांक ५ 


ओले काजू बी व फळे साठवणूकोकरिता 


कोकण कृषी विद्यापीठाने 


आवर्यक तंत्रज्ञान विकसित करण्यात यावे व 


याबाबत संशोधन करावे. 


ओले काजू बी पॅकींगकरिता संशोधन व्हावे 


मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया 


याकरिता महिला बचत गट तसेच काजू 
प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसहाय्य द्यावे. 


योजना तसेच प्रधानमंत्री सूक्ष्म 
अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 
(PMFME) योजनेतून अनुदान 
देण्यात यावे. 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०२०/प्र.क्र.१७६/९-ओ 


शिफारस ।१५० मे. टन क्षमतेचे गोडाऊन व काजू बी | एकात्मिक फलोत्पादन विकास 
क्रमांक ६ | वाळविण्याकरिता ड्राईंग यार्डसाठी आवश्‍यक । अभियान / केंद्र शासनाच्या 
खर्चाच्या ५०% अनुदान देण्यात यावे. Agriculture Infrastructure Fund 
या अभियानांतर्गत प्राथमिक 
प्रक्रिया केंद्र या घटकांतर्गत या 
बाबीचा समावेडञा करण्यात यावा. 
शिफारस | शोतमाल तारण योजना राबविण्याकरिता पणन | शोतमाल तारण योजनेमध्ये काजू 
क्रमांक ७ | मंडळाने सुटसुटीत योजना तयार करुन प्रत्येक | बीयांचा समावेश करण्याबाबत 
तालुका स्तरावर नोंदणीकृत गोडाऊन तयार | पणन विभागाने निर्णय घ्यावा. 
करावे व या योजनेबाबत प्रचार प्रसिध्दी करुन 
जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ 
मिळवून द्यावा. 
शिफारस । क्लस्टर योजनेतर्गत काजू प्रक्रिया उद्योगास | उद्योग विभागाने जिल्हा स्तरावर 
क्रमांक ८ | चालना देण्याकरिता जिल्हा स्तरावर मध्यवर्ती | प्राथमिक सुविधा केंद्राची 
प्राथमिक सुविधा केंद्राची उभारणी करण्यात | उभारणी करण्याची शाक्‍यता 
यावी. तपासून कार्यवाही करावी. 
शिफारस |। काजू उत्पादन करणाऱ्या तालुक्यामध्ये | गोडाऊन बांधण्याच्या केंद्र 
क्रमांक ९ ।५ हजार मे. टन क्षमतेची गोडाऊन उभारणी शासनाच्या नाबार्ड व 
वखार महामंडळामार्फत किंवा बाजार Agriculture Infrastructure 
समितीमार्फत करावी. Fund (AIF) योजनेतून गोडाऊन 
बांधकामाकरिता खाजगी 
उद्योजकांना प्रवृत्त करावे. 
शिफारस | कोकणातील काजूचा जी.आय. ब्रॅन्ड विकसित | काजूचे भौगोलिक मानांकन (9) 
क्रमांक १० | व्हावा याकरिता काजू प्रक्रियाधारक | मंजूर see आहे. प्रधानमंत्री 
उद्योजकांच्या समुहास ब्रॅन्ड विकसित करणे व | सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 
त्याच्या प्रचार व प्रसिध्दीकरीता अनुदान | (PMFME) या योजनेतून सदरील 
उपलब्ध करुन द्यावे. बाबीकरिता अनुदान उपलब्ध 
करुन देण्यात यावे. 
शिफारस | केरळ राज्याच्या धर्तीवर आंबा व काजू | आंबा व काजू करीता Promotional 
क्रमांक ११ | मंडळाची स्थापना करुन आर्थिक तरतूद | Board ची स्थापना पणन विभागाने 
करण्याबाबत. करावी. सदर मंडळाने काजू 
Promotional, Processing, Value 
addition व Marketing या क्षेत्रात 
काम करावे. मुद्दा क्र. ड (६) 
मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे नियोजन 
विभागाशी व वित्त 
विभागाशी चर्चा करुन सदरील 
मंडळाला रु. ५०.०० कोटी खेळते 
भांडवल देण्याबाबत निर्णय घेण्यात 
यावा. 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०२०/प्र.क्र.१७६/९-ओ 


| शिफारस 
क्रमांक १२ 


Cashew Export Promotion Council 
(CEPC) चे कार्यालय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 
निर्माण करण्याकरिता शासकीय जागा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत जिल्हाधिकारी 
यांनी प्रयत्न करावेत. 


सदरीळ कार्यालय सुरु 
करण्यासंदर्भात Cashew Export 
Promotion (CEPC) 
यांना प्रस्ताव पाठविण्यात यावा व 
त्यासाठी जिल्हाधिकारी, 
सिंधुदुर्ग यांनी शासकीय जागा 
उपलब्ध करून देण्याची 
कार्यवाही करावी. 


Council 


शिफारस 
क्रमांक १३ 


नवीन काजू प्रक्रिया उद्योग सुरु करणाऱ्या 


यासंदर्भात lara विकास व 


उद्योजकांना व जुन्या उद्योजकांनादेखील 


उद्योजकता विभागाने कार्यवाही 


नवीन प्रक्रिया तंत्रज्ञान विषयक माहिती 
होण्याकरिता/त्यांची क्षमता बांधणी 
होण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात प्रथीतयशा 
कारखानदारांकडे काजू प्रक्रिया उद्योगासाठी 
कौडल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यास 
प्रशिक्षणाची सुविधा निर्माण करावी. 


करावी. 


शिफारस 
क्रमांक १४ 


बाजार समितीकडून आकारल्या जाणाऱ्या 


नवीन कृषी कायद्याच्या धोरणाची 


सेसमधून शेतकरी/व्यापारी यांना सूट देण्यात 
यावी. 


अंमलबजावणी संदर्भात 
धोरणात्मक निर्णय झाल्यानंतर 
कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. 


(ड) चालू असणाऱ्या प्रक्रिया उद्योजकांना सहाय्य विषयक धोरणात्मक 


त्मक शिफारशी: 


शिफारस 
क्रमांक १ 


काजू उद्योगाने द्यावयाच्या राज्य वस्तु व सेवा 


प्रक्रिया केलेल्या काजू विक्रिवर 


करामधून नोंदीत व्यापाऱ्याकडून केलेल्या 
काजू बी खरेदीवर RCM (Reserve charge 
Mechanism) द्वारे भरलेल्या राज्य वस्तु व 
सेवा कराची वजावट न करता तसेच त्यामध्ये 


तसेच कच्चा माळ काजू बी 
खरेदीवर राज्य वस्तु व सेवा कर 
हा समान ५ टक्के असल्याने 
काजू बी खरेदीद्वारे भरलेल्या 


काजूगर विक्रीवरील भरलेल्या राज्य वस्तु व 


राज्य वस्तु व सेवा कराची 


सेवा कर समाविष्ट करुन परतावा अनुदान 
मिळावे. 


वजावट केल्यास घटकांना खूप 
कमी प्रमाणात अनुदान परतावा 
मिळेल. सदरचे घटक हे सुक्ष्म व 
लघु उद्योगांमध्ये मोडत असून 
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक 
धोरण-२०१९ अन्वये सामुहिक 
प्रोत्साहन योजना-२०१९ अंतर्गत 
WA व लघु घटकांना Yoo % 
ढोबळ मुल्यवर्धित करावर 
(ग्रॉस बेसिस) परतावा देण्याची 
शिफारस करण्यात येत आहे. 
यासंदर्भात उद्योग विभागाने 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०२०/प्र.क्र.१७६/९-ओ 


शासन निणर्य क्र. काप्रयो- 
२०२०/प्र.क्र.७८/उद्योग-२, 
दि.२.१२.२०२० नुसार काजू 
प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन 
योजने अंतर्गत राज्य व वस्तु सेवा 
कर परताव्याबाबत शासन निर्णय 
निर्गमित केला आहे. 
शिफारस |S काजू प्रक्रिया उद्योजकांनी राष्ट्रीयीकृत | यासंदर्भात इतर उद्योगांकडूनही 
क्रमांक २ ।/जिल्हा बँक/ नागरी सहकारी /वित्तीय संस्था | मागणी होण्याची शक्‍यता 
/ बँकाकडून काजू उद्योगासाठी मुदत कर्ज | असल्यामुळे सहकार विभागाने 
घेतले असेल अशा कर्जावरील व्याजावर ६ % | कर्जावरील व्याजदरात सवलत 
व्याज अनुदान सवलत उपलब्ध करण्यात | देण्याची शिफारस करणे योग्य 
यावी. होणार नाही. तथापि, 
Agriculture Infrastructure 
Fund मधून ज्याबाबी अनुज्ञेय 
आहेत त्याबाबत प्रस्ताव सादर 
करावा. 
शिफारस । काजू प्रक्रिया युनिटच्या आधुनिकोकरिता | एकात्मिक फलोत्पादन विकास 
क्रमांक ३ । येणाऱ्या खर्चाच्या ५०% रुपये १०.०० | अभियान, मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया 
लाखापर्यंत अनुदान देण्यात यावे. योजना व प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न 
प्रक्रिया उद्योग योजनेतून 
प्राधान्याने अनुदान उपलब्ध 
करुन देण्यात यावे. 
शिफारस | काजू प्रक्रिया उद्योगाला पुरवठा करण्यात | काजू प्रक्रिया उद्योगाला वीज 
क्रमांक ४ । येणारा वीज पुरवठा कृषी पंपासाठी | दरांमध्ये सवळत देता येणार 
आकारण्यात येणाऱ्या वीज दरानुसार देय | नाही. सौर seas सौर 
असावा व जे उद्योग त्यांना आवश्‍यक वीज | ऊर्जेच्या योजनेच्या धोरणानुसार 
पुरवठा सौर ऊर्जेद्वारे उपलब्ध करुन घेणार | कार्यवाही करावी. 
असल्यास सौर ऊर्जा उत्पादन घटकासाठी 
६०% अनुदान देण्यात यावे. 
शिफारस । गोडाऊन तारण कर्ज व कर्जावरील व्याजदरात | पणन मंडळाने त्यांच्या सध्याच्या 
क्रमांक ५ | सवलतीसाठी बँका/वित्तीय संस्थाना आर्थिक | प्रचलित योजनेमधील तरतुदीनुसार 
तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात यावी. काजू पिकाकरिता गोडाऊन तारण 
योजनेचा लाभ देण्यात यावा. 
याकरिता मुद्दा क्र. क (११) व ड (६) 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे काजू बोर्ड 
स्थापन करुन बोर्डाला भाग भांडवल 
देण्यात येऊन त्यांच्यामार्फत या 
योजनेचा लाभ देण्यात यावा. 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०२०/प्र.क्र.१७६/९-ओ 


| शिफारस | काजू प्रक्रिया उद्योगांना वर्षभर काजू बी पुरवठा 


मुद्दा क्र. क (११ नमूद 


क्रमांक ६ | करण्याकरिता पणन मंडळामार्फत काजू बी 


केल्याप्रमाणे काजू बोर्ड स्थापन 


खरेदी करुन प्रक्रिया उद्योगांना पुरवठा 
करण्याकरिता २००.०० कोटी रुपयांचे भाग 


WSIS उपलब्ध करुन देण्यात यावे. 


करुन नियोजन विभाग व 
वित्त विभागाशी चर्चा करुन या 
मंडळाळा रुपये ५०.०० कोटी 
भाग भांडवल देण्याबाबत निर्णय 
घेण्यात यावा. 


शिफारस | wt काजू प्रक्रिया उद्योजकांचे कर्ज थकले 


याबाबत सहकार विभागाने 


क्रमांक ७ | आहे त्यांना १.०.॥. चे निकष न लावता स्वतंत्र 


धोरण राबवावे. काजू उद्योजकांचे एक Lapa} 


परतफेड योजनेंतर्गत बँकांनी किंवा वित्तीय 


संस्थांनी त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करुन 


निश्चित side कर्ज किमान दहा वर्षाच्या 


मुदतीत परतफेड करण्यात यावे. 


कार्यवाही करावी. 


करावी व मार्ग काढावा. 


शिफारस | बंकाकडील कर्जा संदर्भात काजू प्रक्रीया धारकांना 
क्रमांक ८ | येत असलेल्या अडीअडचणी संदर्भात चर्चा 
करण्याकरिता दर तीन महिन्याला जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखाली अग्रणी बँकाच्या सहकार्यांनी 
बैठक घेऊन प्रक्रिया धारकांच्या समस्येवर चर्चा 


शिफारस मान्य करण्यात येत 
आहे. त्याबाबत संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना निर्देश 
देण्यात यावेत. 


शिफारस | बाजारपेठेचा अभ्यास करण्याकरिता व त्यायोगे 


क्रमांक | काजू प्रक्रीया धारकांना मार्गदर्शन होण्यासाठी 


तज्ञ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी 


शिफारस मान्य करण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक १० क्षमतेने चालविण्यासाठी... 


करावी. 


व्याज आकारावे. 


भांडवलात वर्ग करावे. 


शिफारस =| सर्व काजू प्रक्रिया सहकारी संस्थाचे प्रकल्प पूर्ण 


je शासनाने दिलेल्या 
आजपर्यंतचे व्याज माफ करावे. 

(i) २२ सहकारी संस्थेच्या भांडवली कर्जातील 
७५% रक्‍कम शासकीय भाग भांडवलामध्ये वर्ग 


(ii) शिल्लक कर्जाच्या रक्कमेचे १० वर्षाचे हप्ते 
वसुलीकरिता बांधून देण्यात यावेत. 
iv) शिल्लक कर्जावरील रक्कमेवर ३ % दराने 


(४) ज्या संस्थांनी कर्ज रक्‍कम तसेच आतापर्यंत 
भरलेली व्याजापोटीची रक्‍कम मूळ कर्जात वर्ग 
करावी व शिल्लक कर्जाचे ७५ % शासकीय भाग 


(॥ २२ सहकारी संस्थांना बँकाकडून कर्ज 
घेण्यासाठी पारीपासू चार्जची परवानगी द्यावी. 


याबाबत सहकार विभागाने 
कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०२०/प्र.क्र.१७६/९-ओ 


(७) 


काजू फळपिक विकास समितीने काजू फळपिकाच्या सर्वकष विकासासाठी शिफारशी केलेल्या 
खालील बाबींसाठी आर्थिक तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. नियोजन विभाग तसेच 


वित्त विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार सदरहू खर्च कृषि विभागाने तसेच इतर संबंधित विभागाने 


त्या-त्या विभागाला उपलब्ध करुन दिलेल्या नियतव्ययातून भागवावा. 


अ.क्र. । शिफारस करण्यात येणारी प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यांक व 
बाब वार्षिक तरतूद (रु. कोटी) योजनेचे नांव 
भौतिक लक्ष्यांक | आर्थिक तरतूद 
(अ) कृषि विभाग 
हिं खाजगी क्षेत्रातील रोपवाटिका ३४ २.५५ | एकात्मिक फलोत्पादन 
स्थापना व बळकटीकरण विकास अभियान 
करण्याकरिता अर्थसहाय्य 
२ | मागेल त्याला काजू कलमे ३०,००० ७.५० | राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना योजना 
3. प्लास्टिक आच्छादनासह ५०० ३.७५ | एकात्मिक फलोत्पादन 
शेततळ्याची सुविधा निर्माण विकास अभियान 
करण्यासाठी अनुदान 
उपलब्ध करुन देणे 
8 | सिचनाकरिता विहीरीकरिता १,००० २५.०० | कृषि विभाग जिल्हा परिषद 
अनुदान देणे 
4 टि मॉस्क्‍्युटो, खोडकिडा, ३०,००० हे. ११.२० | हॉर्टसेप योजना 
फुलकिडे नियंत्रणाकरिता 
पिक संरक्षण अनुदान देणे 
६ | काजू बागेमधील तण ६,६६७ १२.०० | कृषि यांत्रिकोकरण योजना 
नियंत्रणाकरिता फवारणीयंत्र, 
पॉवर विडर व ग्रासकटर 
करिता अनुदान देणे 
७ | जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन १३,३३४ हे. ४०.०० | एकात्मिक फलोत्पादन 
करण्याकरिता अनुदान देणे विकास अभियान 
८ | काजूतंत्रज्ञानावर आधारित ३०,००० ३.०० | एकात्मिक फलोत्पादन 
शोतीझाळा /प्रशिक्षण/क्षेत्रीय विकास अभियान 
भेटी 
९ । काजू प्रक्रिया उद्योग १०७ १६.०० | एकात्मिक फलोत्पादन 
आधुनिकीकरण विकास अभियान, 
मुख्यमंत्री कृषि व अन्न 
प्रक्रिया योजना, प्रधानमंत्री 
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग 
योजना 
णि ० | पॅकहाऊस व Sistas ६६७ ३०.०० | एकात्मिक फलोत्पादन 
उभारणे विकास अभियान 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०२०/प्र.क्र.१७६/९-ओ 


शि १ 


काजू बोंडूवर प्रक्रियेकरिता 
लघुउद्योग उभारणी 


६६७ 


90.00 


मुख्यमंत्री कृषि व अन्न 
प्रक्रिया योजना, प्रधानमंत्री 
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग 
योजना 


१२ 


ओले काजूगर काढणी व 
त्यावर प्रक्रियेकरिता संशोधन 
करणे 


शि .0O 


एकात्मिक फलोत्पादन 
विकास अभियान 


एकूण (अ) कृषि विभाग 


१६२.०० 


(ब) इतर विभाग 


काजू प्रक्रिया उद्योगांना वर्षभर 
काजू बी पुरवठयाकरिता काजू 
बी खरेदी करण्याकरिता फक्त 
पहिल्या वर्षासाठी भाग भांडवल 
उभारणे 


200,00 


पणन विभाग 


प्रत्येक तालुक्यात ५००० मे. 
टन क्षमतेचे गोडाऊन 
उभारणे. 


२५ 


१२.५० 


पणन विभाग 


काजू बोंड रसावरील 
सामायिक प्रक्रिया केंद्र 
उभारणी 


६.०० 


पणन विभाग 


कोकणातील जी.आय. 
काजूचा ब्रँड विकसित करणे 


०.५० 


पणन विभाग 


जिल्हा स्तरावर काजू 
प्रक्रियेकरेता आधुनिक 
मध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारणे. 


१०,०० 


पणन विभाग 


ओले काजूगर काढणे व 
प्रक्रियेकरिता उभारण्यात 
येणाऱ्या प्रक्रिया केंद्राला 
अर्थसहाय्य 


_ Oo 


५.०० 


पणन विभाग 


काजू प्रक्रिया उद्योगाकरिता 
घेतलेल्या मुदत कर्जावरील 
व्याजावरील ६ टक्के अनुदान 
सवलत 


२०० 


सहकार विभाग 


काजू बी प्रक्रियाकरिता 
घेतलेल्या कर्जावर yo टक्के 


व्याज अनुदान सवलत 


५०,००० 


२५.०० 


सहकार विभाग 


एकूण (ब) इतर विभाग 


२६३.०० 


एकूण (अ) कृषि विभाग व (ब) इतर विभाग आवश्‍यक 


तरतूद 


४२५.०० 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


झासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०२०/प्र.क्र.१७६/९-ओ 


(८) मुख्य सचिव यांच्याकडील दिनांक २८.०१.२०२१ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार 
शिफारशींशी संबंधित विभागांनी त्यांच्या विभागाच्या स्तरावर आवऱ्यक निर्णय निर्गमित करण्यास 
तसेच त्यासाठी आवश्‍यक ती तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यासाठी पुन्हा मंत्रिमंडळ 
मान्यतेची आवश्‍यकता राहणार नाही. 


(९) सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी रुपये १,३२५.०० कोटी एवढी 
तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(१० काजू फळपिक विकास समितीने शिफारस केलेल्या खाली नमूद केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी रुपये २००.०० कोटीची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शिफारस क्रमांक शिफारस 

क (११) केरळ राज्याच्या धर्तीवर काजू मंडळाची स्थापना करुन आर्थिक तरतूद 
करण्याबाबत 

ड (५) गोडाऊन तारण कर्ज व कर्जावरील व्याजदरात सवलतीसाठी बँका/ 
वित्तीय संस्थाना आर्थिक तरतूद उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 

ड (६) काजू प्रक्रिया उद्योगांना वर्षभर काजू बी पुरवठा करण्याकरिता पणन 
मंडळामार्फत काजू बी खरेदी करून प्रक्रिया उद्योगांना पुरवठा करण्याकरिता 
भाग भांडवल उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


(११) काजू फळपिकाच्या जी. आय. ब्रँडींगची रक्‍कम आवऱ्यकतेप्रमाणे वाढविण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


(१२) आंबा फळपिकासाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात येत आहे. 


(१३) काजू बोंडू फळ प्रक्रिया घटकाच्या संदर्भात अभ्यास करून स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा. 


(१४ गोवा राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता राबविण्यात येत असलेल्या किमान हमी भाव 
योजनेची व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा. 


(१५ सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३७४/२०२२/व्यय-१, 
दिनांक ०४.०१.२०२३ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


(१६) सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०२१६१६२८०२३३०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः काविधो-२०२०/प्र.क्र.१७६/९-ओ 


३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्राळय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
५. मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 
. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१०.अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
११.अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१२.अपर मुख्य सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१३.अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१४.अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१५.अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
१६.प्रधान सचिव (ऊर्जा, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१७.प्रधान सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१८.प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१९.आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२०.आयुक्‍त (सहकार), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२१. महालेखापाल ८, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 
२२. संचालक (पणन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
3. संचाळक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
२५. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
२६. विभागीय कृषि सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे 
२७. विभागीय कृषि सह संचालक, कोल्हापूर 
२८. प्रादेशिक अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुंबई/नागपूर 
२९. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, बृहन्मुंबई/मुंबई उपनगर/ ठाणे/पालघर/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/ 
कोल्हापूर 
३०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बृहन्मुंबई/मुंबई उपनगर/ठाणे/पालघर/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/ 
कोल्हापूर 
३१.सहायक संचालक (ळेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३२.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
३३.कक्ष अधिकारी (कार्या. १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
३२.कक्ष अधिकारी (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
३३.कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
३४.कार्यासन ९-अ निवडनस्ती. 


ad ~ & © 


पृष्ठ १३ पैकी 93 


